यशवंत पंचायत राज अभियान 2020-29 q 
२०२२- २०२३ राज्यातील अत्युत्कृष्ट जिल्हा 
परिषदा,पंचायत समित्यांना पुरस्कार योजनेसाठी 
निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए २०२३ /प्र. क्र.१५ /पंरा-१. 
बाधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक:- २८ मार्च ,२०२३. 
वाचा - 
१) वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांकःक्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१, दि. ०३ जानेवारी, २०२३. 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःझेडपीए २०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१, दि. २७ जानेवारी ,२०२३. 


प्रस्तावना- 

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांचे योगदान मोठे आहे. राज्यामधील 
विकासाच्या सर्व योजना पंचायत राज संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. तेव्हा पंचायत राज संस्थांच्या 
कामगिरीनुसार त्यांना प्रोत्साहित करुन त्यांची कार्यसंस्कृती वाढविणे आवश्‍यक आहे. यासाठी राज्यात 
पंचायत राज संस्थांमधून प्रशासकीय व्यवस्थापन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा 
परिषदा, पंचायत समित्यांसाठी सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभाग व राज्य अशा दोन्ही 
स्तरांवर “यशवंत पंचायत राज अभियान” ही पुरस्कार योजना सुरु करण्यात आली आहे. “यशवंत 
पंचायत राज अभियान” योजनेअंतर्गत पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना पुरस्कार प्रदान करण्यात 
येतात. 
शासन निर्णय - 

यशवंत पंचायत राज अभियान सन २०२२-२३ या योजने अंतर्गत चालू वित्तीय वर्षात रु.३८२.३६ 
लक्ष (रुपये तीन कोटी ब्याऐंशी लक्ष छत्तीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली 
आहे. तसेच सन २०२१-२२ साठी देखील रु.३८२.३६ लक्ष (रुपये तीन कोटी ब्याऐंशी लक्ष छत्तीस हजार 
फक्‍त) इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. 


या वर्षी सन २०२०-२१ चा प्रलंबित “यशवंत पंचायत राज अभियान” पुरस्कार वितरण कार्यक्रम व 
सन २०२२-२३ चा नियोजित कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचा खर्च 


शासन निर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२३/प्र.क्र.१५/पंरा-१ 


भागविण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात (सन २०२०-२१ व सन २०२२-२३ या वर्षातील 
पारितोषिकांची एकूण रक्‍कम रु. ५३८.०० लक्ष व पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमासाठी रु. ५४.०० लक्ष) 
असे एकूण रु. ५९२.०० लक्ष (रुपये पाच कोटी ब्यान्नव लक्ष फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्‍त, कोकण 
विभाग, कोकण यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


यशवंत पंचायत राज अभियान अंतर्गत सन २०२०-२१ व सन २०२२-२३ या दोन्ही वर्षाकरीता 
कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी एकूण रू.५४.०० लक्ष मंजुर करण्यात येत आहेत व पंचायत राज संस्थांना 
पारितोषिकासाठी प्रत्येकी खालील प्रमाणे रक्‍कम मंजुर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पंचायत राज संस्था | राज्यस्तर पुरस्कार रक्‍कम विभागस्तर पुरस्कार रक्‍कम एकूण पुरस्कार 
(पुरस्काराची रक्‍कम X रक्‍कम 
विभागातील एकूण पुरस्कार = 
एकूण रक्कम) 
प्रथम | fede | तृतीय प्रथम ट्वितीय | तृतीय | (उते८ची बेरीजो 
१ | 2 3 8 षु & 9 ८ 8 
q जिल्हा परिषद ३०.०० | २०.०० | १७.०० po po po | ६७.०० 
२ पंचायत समिती २०.०० | १७.०० | १५.०० ।॥११५६ ८६ ६५६ २०२.०० 
GG al ४८ लक्ष ३६ लक्ष 
एकूण २६९.०० 


सदरचा होणारा खर्च मागणी क्रमांक एल-३, २५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १०१- 
पंचायती राज, (०१) (०४) विशेष कार्यक्रम व ग्राम अभियान कार्यक्रमाची अंमळबजावणी करण्यामध्ये उत्कृष्ट 
काम केल्याबद्दल जिल्हा परिषदांना व पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांना प्रोत्साहनपर अनुदाने 
कार्यक्रम (संकेतांक २५१५ ००६२) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ळेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ च्या 
मंजूर तरतूदीमधून करण्यात यावा. 


उपरोक्‍त संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक ०३ जानेवारी, २०२३ अन्वये विभागीय आयुक्‍त 
कोकण, कोकण भवन, नवी मुंबई यांना यशवंत पंचायत राज अभियान सन २०२२-२३ च्या कार्यक्रमाचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने सदर निधी त्यांच्या अधिनस्त 
ठेवण्यात येत आहे. सदर निधी योजनेच्या खात्यावर वर्ग करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सदर निधी 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२३/प्र.क्र.१५/पंरा-१ 


खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची जबाबदारी व निधीवर नियंत्रण 

ठेवण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त कोकण, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांची राहील. 
प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या 

परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२८१२४५४६४९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PANDIT ee ee 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=130c3faa5ebf138c8b39058785ac534c1 7d9b377a1b84b0b 
4d591d63ea56da06, 


pseudonym=9A3DEDACC00429E17585DBBB35AC9BE779D51016, 
seriaINumber=F5C4094237 1A6969108D4D7E802129EA5F7A19F482 


726930E17FE1FO6AD5CC76, cn=PANDIT KHANDERAO JADHAV 
Date: 2023.03.28 15:53:29 +05'30' 


(पं.खं.जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

२. अप्पर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-३, अर्थ-१७, व्यय-१५ व अर्थोपाय IRA), मंत्रालय, मुंबई 
ग्राम विकास व जलसंधारा विभाग (कार्यासन क्र.वित्त-१, वित्त-४, वित्त-७, वित्त-८, पंरा-४ व 
समन्वय कक्ष, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 

१०. निवडनस्ती (कार्यासन पंरा-१) 


one GG &M 


पृष्ठ३पैकी३ 


